महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २८/१४ अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई ४०००३२ 
तारीख: ३१मे, २०१८ 


वाचा :-सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ७.५.२०१८ चे आदेशा. 


AIR आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१, ४ (२) व ४ (३) अनुसार खाली नमूद केलेल्या 


मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकलेखकांची संदर्भाधिन आदेशान्वये आंतरविभागीय बदली करण्यात 


आली होती. सदरहू बदली आदेशात प्रशासकीय कारणास्तव अंशत: बदल करण्यात येत असून त्यांच्या 


नावासमोरील स्तंभ-६ मध्ये दर्ठाविळेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ. | श्री/ लिपिक- सध्याचा विभाग | दिनांक ७.५.२०१८ | सुधारित पदस्थापनेचा 
क्र. | श्रीमती | टंकलेखकाचे च्या आदेशान्वये विभाग 
नांव बदलीनंतर 
पदस्थापनेचा विभाग 
1१ | २ ३ PB 4 & 
शि श्रीमती । सु.प्रगायकवाड | सार्वजनिक गृह विभाग वेद्यकीय शिक्षण व 
आरोग्य विभाग औषधी द्रव्ये विभाग 
२ श्रीमती | वे.वि.मयेकर जलसंपदा महसूल व वन विभाग | मराठी भाषा विभाग 
विभाग 
३ | श्रीमती प्रि.प्र.चव्हाण पाणी पुरवठा व । वैद्यकीय शिक्षण ।महसुल व वन 
स्वच्छता विभाग | व औषधी द्रव्ये | विभाग 
विभाग 
४ | श्रीमती | रो.प्र.भाळेकर सामान्य प्रशासन | मराठी भाषा विभाग | वित्त विभाग 
विभाग 
५ श्री रा.अ.विचारे सहकार पणन व | वैद्यकीय शिक्षण | गृह विभाग 
वस्त्रोद्योग विभाग | a औषधी द्रव्ये 
विभाग 


२. बदली झालेल्या लिपिक-टंकळलेखकांना संबंधित विभागाने कार्यमुक्त करुन या विभागास कळवावे. 
तसेच बदली झालेल्या लिपिक-टंकलेखकांनी त्यांची पदस्थापना केलेल्या विभागात तत्काळ रुजू 


व्हावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदळी २०१८/प्र.क्र. २८/१४ अ. 


प्रति, 


प्रत, 


विभागाने बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तत्काळ कार्यमुक्त न केल्यास शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- 
२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/का.१४, दिनांक २३ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार सामान्य प्रशासन 
विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येईल यांची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक: कअनि 
१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, दिनांक २३.०५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण देण्याबाबतची 
कार्यवाही मंत्रालयीन विभागांनी करावी. 
सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०११२१२२२५४०७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


be DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
a a Nn a Nn Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled4 


° 1ada8a72725a47b4f0, 

B h | mM fa O G (1 fa V serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e 
360f73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2018.06.01 12:12:02 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, । (संबंधित 
सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालयीन 


विभागांमार्फत) 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


